राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत (RKVY) 
परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) सन 
२०२४-२५ मध्ये राबविण्याकरीता अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्याचा निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: योजना ३३२४/प्र.क्र.७३/१-अओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा:- १ केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय कृषि 

विकास योजना (RKVY) परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) बाबतच्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समीतीच्या इतिवृत्ताचे पत्र 
क्र. RKV-0828/CR-9199/498-A, दिनांक १३ मे, २०२४. 

३) केंद्र शासनाचे पत्र H File.No.1-15/2024-RKVY/2, Dt.03.06.2024. 

४) कृषि आयुक्तालयाचे जा.क्र. राकृवियो/टि-०३/प्र.क्र.३९/र-२१०/२०२४, दि.१०.०७.२०२४ 

५) शासन निर्णय क्र.योजना ३३२४/प्र.क्र.9७१/१-ओ, दिनांक १२.०७.२०२४ 

६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.३९/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०१.०८.२०२४ 


प्रस्तावना :- 
सन २०१६-१७ पासून राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत परंपरागत कृषि विकास 
योजना ही गट ath आधारीत सेंद्रिय होती योजना केंद्र हिस्सा ६०% व राज्य हिस्सा ४०% 
याप्रमाणात राज्यात राबविण्यात येत आहे. सन २०२३-२४ पासून सदर योजना राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेअंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीस व सेंद्रिय 
निविष्ठा वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, प्रमाणिकरण करणे, शेतकऱ्यांच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा 
तयार करणे, रासायनिक किटकनाडके उर्वरीत Sarat शेतमाल ग्राहकास उपलब्ध करुन 
देणे, तसेच शोतीवर आधारीत प्रशिक्षण घेणे, कमी खर्चाच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन 
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च कमी करुन आर्थिक उत्पन्न वाढविणे या बाबी योजनेत समाविष्ट 

आहेत. 


सन २०२०-२१ मधील ३७० गट, सन २०२२-२३ मधील ५०० गट व सन २०२३-२४ मध्ये 
८५० गट असे एकूण १७२० गटांची स्थापना करुन सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत 
आहे. सदर योजना गट आधारीत असून २० हेक्‍टर क्षेत्राचा एक गट याप्रमाणे गट स्थापन 
करण्यात येत आहे. योजनेअंतर्गत एकदा निवड केलेल्या गट/लाभार्थीस ३ वर्ष लाभ देण्यात 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२४/प्र.क्र.७३/१-ओ 


येतो. राष्ट्रीय कृषि विकास योजने अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनेकरीता सन २०२४-२५ 
करीता प्रवर्गनिहाय प्रथम हप्ता केंद्र शासनामार्फत मंजुर करण्यात आलेला आहे. 

केंद्र शासनाच्या दिनांक ०१.०८.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये निधी अभावी राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजनेअंतर्गत उप योजनेची अंमलबजावणीवर विपरीत परीणाम होऊ नये, याकरीता 
सदर योजनेतील निधी विहित घटकाव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही उपयोजनेकरीता खर्च करण्यात 
यावा असे निर्देश आहेत. त्याअनुषंगाने परंपरागत कृषि विकास योजनेचा अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाचा केंद्र हिऱ्याचा रु. ५१.०० लाख त्यास अनुसरुन राज्य IAA रु. ३४.०० लाख असा 
एकूण रु. ८५.०० लाख इतका निधी प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (PDMC) या योजनेस वर्ग 
करणेवाबत संदर्भ क्र. ०४ अन्वये कृषि आयुक्तालयाने विनंती केलेली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ०३ अन्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत परंपरागत कृषि 
विकास योजनेकरीता केंद्र हिस्याचा प्रथम हप्ता २५% याप्रमाणे दिनांक ०३.०६.२०२४ च्या 
आदेशान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु.२३.०० लाख इतका निधी वितरीत 
केलेला आहे. त्यास समरुप राज्य ATA रु.१५.३३३३३ लाख असा एकूण रु.३८.३३३३३ लाख 
इतका निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भ क्र. ०६ अन्वये या विभागास 
वितरीत केलेला आहे. सदर निधी कृषि आयुक्‍तालयास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजना सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात राबविण्यासाठी अनुसूचित जाती केंद्र zara रु. २३.०० लाख व त्यास समरुप 
राज्य हिळछ्याचा रु.१५.३३३३३ लाख असा एकूण रु.३८.३३३३३ लाख इतका निधी कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


अनुसुचित जाती प्रवर्ग- 
केद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक-एन-३, मागणी क्रमांक-एन-३, 
२४०१ पिक संवर्धन, २४०१ पिक संवर्धन, 


(००) ७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना (००) ७८९, अनुसूचित जाती उपयोजना 

(०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत | (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजना योजना 

(०१(१३) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत | (०१)(१४) कृषि उन्नती योजना-परंपरागत कृषि 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२४/प्र.क्र.७३/१-ओ 


कृषि विकास योजना (YAN, विकास योजना (केपुयो), 
केंद्र हिस्सा-६०% राज्य हिस्सा-४०% 

२४०१ बी२०३, २४०१ F292, 

योजनांतर्गत ३३ अर्थसहाय्य योजनांतर्गत ३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व ard पालन करण्यात यावे- 


१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन मार्गदर्शक सुचनानुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावी. 


२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवून सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाल व उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती अहवालासह सादर करण्यात यावेत. 
योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


३) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल 
अंमलबजावणी यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरूवातीला अखर्चीत रकमा व व्याजाद्वारे 
मिळालेले उत्पन्न स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरूपात रकमा विचारात 
घेता येतील व संदिग्धता राहणार नाही. 


४) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


५) सदर निधी खर्च करताना विहित कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/टेंडर नियमावली 
व नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत/?.//.[)/मॅन्युअलचेअधिन राहून/0./.७. 
तत्वानुसार/0/७ च्या निर्देशानुसार /प्रचलित शासन निर्णय /नियम /परिपत्रक /तरतुदी 
नुसार, बजेट व कोषागार नियमावली नुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अमंलबजावणी यंत्रणांनी 
करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम /अधिकाराचा भंग होणार नाही, 
याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


६) वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला सर्व निधी पीएफएमएस (PFMS) मधील SNA 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्याची कार्यपध्दती बंधनकारक राहील. 


७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२४/ 
प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०२४ मधील अटी व adhd पालन 
करण्यात यावे. 

८) सदर योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना योजनेचे 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून व सहाय्यक संचालक, लेखा-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२४/प्र.क्र.७३/१-ओ 


४. 


प्रस्तुतचे आदेश वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उपविभाग 


तीन मधील अनुक्र.४ येथील नियम २७ (२) (ब) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 


शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थस-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३ दिनांक 
२५.०६.२०२४ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या स्तरावर निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८०५१५२७२४७८०१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


UMESH NARAYAN : 
CHANDIWADE 


(Baar aifeas ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
. मा.अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 


६. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 


८. सर्व प्रकल्प संचालक, आत्मा. 


क 

१०, 
११, 
१२. 


१३. 


सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सहाय्यक संचालक, लेखा -१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती (कार्यासन 9-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


